सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता एकात्मिक 
बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत कार्यरत अधिकारी/ 
कर्मचारी यांचे वेतन अदा करण्यासाठी निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मबाआ-२०२२/प्र.क्र.८५/का-७अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २०.१०.२०२२. 


dat: आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई यांचे दि.२०.०९.२०२२ चे पत्र. 


शासन निर्णय:- 

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत कार्यरत अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्रमांक-एक्स-१ मुख्य लेखाशिर्ष २२३६ - पोषण आहार अंतर्गत खालील 
विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक- 2 मधील लेखशीर्ष / उद्दिष्टाकरिता रकाना क्रमांक-४ प्रमाणे रुपये ३६ लक्ष 
(रुपये छत्तीस लाख) इतका निधी वितरित व खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रुपये लाखात) 

अ. लेखाशिर्ष व बाब विद्यमान तरतूद प्रस्तावित 
क्र. २०२२-२३ वितरण 
[१ | २ ३ शकशा 
i (०८) (04) अंगणवाडी सेवा 

(अतिरिक्त राज्य हिस्सा १००%) (कार्यक्रम) 

(२२३६१९४५) 

०१ वेतन १२००.०० ३६.०० 

एकूण 4200,00 ३६.०० 


२. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई हे 
राहतील. त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. त्यानुसार आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई यांनी केंद्र शासनाच्या मागदर्शाक सूचनांचे तसेच यासंदर्भात नियोजन विभाग व वित्त 
विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकाराचे प्रत्यायोजन यांचे काटेकोर 
पालन करावे. 


३. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.२०५/१४७२, दिनांक ०४.१०.२०२२ व वित्त 
विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.२५०/ व्यय-६, दिनांक १८.१०.२०२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२२/प्र.क्र.८५/का-७अ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२११०२११४४००६८३० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUNIL DEORAO 
SARDAR 
Date: 2022.11.02 11:49:15 +05'30' 


(सुनिल सरदार) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई, 

२) महालेखापाल १/२, ( लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर, 

3) सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी(महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद, (आयुक्‍्तालय,ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई 
मार्फत), 

४) सर्व विभागीय उप आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास( आयुक्‍्तालय,ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई मार्फत), 

५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई हहर/मुंबई उपनगर, 

६) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, (आयुक्‍तालय,ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई मार्फत), 

७) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, (आयुक्‍ताळलय,ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई मार्फत), 

८) कार्यासन(व्यय-६/अर्थसंकल्प-७) वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

९) कक्ष अधिकारी (का.४), महिला व बाल विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१०) निवड नस्ती-का-७ अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


